केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत सन 
२०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या 
वर्षांमध्ये कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०५ एप्रिल,२०२४ 
वाचा-: 
१. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/का.०२, 
दि.२३/०३/२०१८ 
२. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक २७ जून, २०१६ चे पत्र. 
३. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक १४/७/२०२२ 
४. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ 
दि. १५/०७/२०२२ 
५. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५४/का-०३ 
दि. ४ डिसेंबर, २०२३ 
६. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०३ 
दि. २९/०३/२०२३ 
७. शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक स्वाधार -२०२४/प्र.क्र.४३/का.०३, 
दि.१३/०३/२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा क्र. ७ अन्वये स्वाधार योजनेंतर्गत सन २०१६-१७, २०१७-१८व २०१८-१९ या 
वर्षामध्ये कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना देय असलेला निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट “ब” मधीळ तक्त्यामध्ये 


अनुक्रमांक ४ येथील 


श्रीम. नरसाबाई महिला मंडळ, नांदेड या संस्थेचा, केंद्र हिस्सा(६०%) या रकान्यामध्ये 
रु. २६,२००/- याऐवजी 


श्रीम. नरसाबाई महिला मंडळ, नांदेड या संस्थेचा, केंद्र हिस्सा(६०%) या रकान्यामध्ये 
रु. ८,२६,२००/- असे वाचावे. 


2. सदर निधी पुढील २ दिवसामध्ये संबंधीत स्वयंसेवी संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये जमा 
करण्यात येईल याबाबतची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०४०५१३५४२२३०३० असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. KHADUA 
FAROOQUE 
NAIKWADE 


(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५) ALAA राज्यमंत्री, महिळा व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

सर्व सहायक आयुक्त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर 
विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

२० प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२१) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 
२२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२३) सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

२४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
24) राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२६) सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त, 

२७ सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 


षै१ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


दो... अही अकरा. दल, | कल, । “अकर 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


२८) महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

२९) महालेखापाल, महाराष्ट्र £ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३० अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३१ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३२) सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

33) सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

३५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३६) निवडनस्ती, महिला व बाल विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


